परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
ae आयुक्त (are) या पदावरील 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.५३/पोल-१अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० मजला, सेन्टर-१, कफ परेड 
मुंबई-४ ०० ०0६. 
तारीख: १ नोव्हेंबर, २०१३. 


वाचा :- 
१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक १४७७ (२)/२०११/(शिफारस)/चौदा-अ, 
दिनांक- २३ जुलै, २०१२. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. रापोसे-१४१२/प्र.क्र.५३/पोल-१अ, दि. ४ मे, २०१३ 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची पत्रे क्र. पोमसं/२/९७१६/स. से. 
२०११/१२०/१३, दि. २९ जून, २०१३ व दि. ६ ऑगस्ट, २०१३ 
४) श्रीमती अर्चना बंडू चव्हाण यांचे दिनांक निरंकचे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०११ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
“पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोळीस आयुक्त (Para) (गट-अ)” या पदावरील नियुक्तीसाठी 32 
उमेदवारांची शासनास शिफारस केली होती. सदर ३२ उमेदवारांची संदर्भाधीन दि. ४ मे, २०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये “परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःठास्रो” या 
पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

२. संदर्भाधीन दि. ४ मे, २०१३ च्या शासन निर्णयातील, अनुक्रमांक २५ येथील श्रीमती 
अर्चना बंडू चव्हाण [वि.जा.(अ) महिला ] यांनी संदर्भाधीन दिनांक निरंकच्या पत्रान्वये असे कळविले 
आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, २०१२ च्या 
अंतिम निकालाच्या आधारे, त्यांची “सहायक विक्रीकर आयुक्‍त” या पदाकरीता निवड झाली 
असल्याने, त्या “सहायक विक्रीकर आयुक्त” या पदावर रुजू होणार आहेत. त्यामुळे श्रीमती चव्हाण, 
“परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःडास्त्री” या पदाच्या प्रशिक्षणास रुजू 
झालेल्या नाहीत. सबब, श्रीमती अर्चना बंडू चव्हाण यांची संदर्भाधीन दि. ४ मे, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये, “परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:ऱास्त्र” या पदावर 
करण्यात आलेली नियुक्ती याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.५३/पोल-१अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३११०७१२३६२६६३२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip 
P 1 Motiram Balkavde 
fa | p DN: CN = Pradip Motiram 
Balkavde, C = IN, 8 
4 MAHARASHTRA, O 
Motiram & का? 


MAHARASHTRA, OU = 
B a | kavd e Bate: 20 3.11.08 11:45:24 
(HW. Al. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रतिलिपी 


१. 
2. 
= 
४. 
प्‌. 


<? (२ SG mM 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, 
महात्मा गांधी मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 


सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई 


१०.वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती-पोल-१अ. 
१२.श्रीमती अर्चना बंडु चव्हाण, व्दारा-डॉ.संदीप SUS जाधव, गजानन नगर (गांधी 


नगर), वार्ड नं.१७, वाधवानी मंगळ कार्यालयाजवळ, मु.पो.ता.चिखली, जि.बुळढाणा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


